वाचा: 


१८ ते ४४ वयोगटातील लाभार्थ्यांचे 
कोविड-१९ लसीकरण करण्यासाठी 
लस खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र.२१२/कु.क. 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांऊड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग,१० वा मजला, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १४ मे, २०२१ 


१) संचालक(२), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे संआसे/कक्ष-१२/००५७५॥6।5 /८५६१- 
६२/२०२१ दि. १२.०५.२०२१ चे पत्र. 
२) समक्रमांक दि. 09.04.2029 रोजीचा शासन निर्णय. 


प्रस्तावना: 


कोविड-१९ महामारीच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंतर्गत 
राज्यातील लोकसंख्येचे लसीकरण केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे 
राज्यात ०१ मे, २०२१ पासून वय वर्ष १८ ते ४४ या वयोगटातील जवळपास ५.७१ कोटी लाभार्थ्याचे 
कोविड-१९ लसीकरण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने दि. २८ एप्रिल, २०२१ च्या बैठकीत 
घेतला. या लसीकरणासाठी प्रती व्यक्‍ती २ मात्रा याप्रमाणे साधारणत: १२ कोटी लस मात्रेची 
आवश्यकता आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार मान्यताप्राप्त लस निर्मात्या कंपन्यांकडून 
केंद्रशासनाव्यतिरिक्‍त उर्वरीत ५० टक्के कोट्यातून राज्य शासनाला केंद्र शासनाच्या वाटपानुसार 
लस खरेदी करता येते. या प्रयोजनार्थ सार्वजनिक आरोग्य विभागाला विविध लेखाशीर्षाखाली २१ 
पुरवठा व सामुग्री या fevers} सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित 
रु. ४२१,१९,६६,०००/- अनुदान १००% बीडीएस प्रणालीवर वितरीत केले आहे. सदर अनुदानातून 
मे. सिरम इन्स्टिट्यूट, पुणे यांचेकडून शासन निर्णय दि. ०७.०५.२०२१ अनुसार 
रु. ५४,५४,४७,७००/- कोविशील्ड लस खरेदीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संचालक (२), आरोग्य 
सेवा, पुणे यांनी संदर्भाधीन दि. १२.०५.२०२१ च्या पत्रान्वये शासन मान्यतेस्तव सादर केला आहे. 
कोविड-१९ महामारी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेची निकड लक्षात घेता प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनस्तरावर विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय: 


राज्यात सद्यस्थितीत कोविड-१९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव असल्याने १८ ते ४४ या वयोगटातील 


लाभार्थ्यांना कोविड-१९ लसीकरण करण्यासाठी सिरम इंस्टिट्युट पुणे यांच्याकडून खालील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे लस खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र.२१२/कु.क. 


Sr. Proforma Supply order Item Quantity in | Rate | Total Amount 
No. | Invoice No. & No. & date description doses per 
date dose 
in Rs. 
1 | SILS/21/4/009_ | SFWB/D- ChAd)xl Cov- | 13,81,580 | 300 + | 435197700.00 
dt. 3.5.2021 12/26471/2021 | 19 Corona | doses GST 


dt. 4.5.2021 Virus Vaccine | (138158 5% 
(Covishield Vials of 5 


Vaccine) ML each) 
2 | SILS/21/4/011 | SFWB/D- ChAd)xl Covy- | 3,50,000 300 + | 110250000.00 
dt. 6.5.2021 12/8128/2021 19 Corona | doses GST 
dt. 6.5.2021 Virus Vaccine | (35000 5% 
(Covishield Vials of 5 
Vaccine) ML each) 
Total 545447700.00 


Rupees Fifty four crore fifty four lakhs forty seven thousand seven hundred only 


या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. आर-१, लेखाशीर्ष २२१० - 29 पुरवठा व सामुग्री, 
(09) (४५)- साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम सांकेतांक २२१० ४२८६ या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ 
या अर्थसंकल्पीय वर्षात वितरीत केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेत रु. ५४,५४,४७,७००/- (रुपये चोपन्न 
कोटी चोपन्न लाख सत्तेचाळीस हजार सातशे wad करांसहित) खरेदी करण्यास खालील अटींच्या 
अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे: 


१. सदर कोविड-१९ करीता औषधांची आवऱयकता/मागणी याची ठशाहानिजा/खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यांनतरच सदर बाबींच्या खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२. सदर कोविड-१९ औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. 


३. खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व ure विनिर्देश (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


४. खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र.२१२/कु.क. 


५. लसींचा पुरवठा झाल्यानंतर देयक अदा करण्यात येईल. 

६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०५१२१८००१३५४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munja Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


Varsha Mu jad eerste nse se 


2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20 
b708981b5122e87c8346c4cc7468f821, 


B h a ro S e serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd8 
5325223aceef69d02bd455b7ca6972491623e0, 
cn=Varsha Munja Bharose 
Date: 2021.05.14 15:41:19 +05'30' 


(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो- फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, 
मुंबई. 

) संचालक -१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

) संचालक-२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई. 
६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, ( खरेदी कक्ष) 

) 

) 

) 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, ( अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ ( लेखा परिक्षा /लेखा अनुज्ञेयता ) मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा /ळलेखा अनुज्ञेयता ) नागपूर. 

१०)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२)सर्व उपसंचाळक/जिल्हा शल्यचिकित्सक/जिल्हा आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवा 
महाराष्ट्र राज्य. 

१३) निवड नस्ती ( कुटुंब कल्याण) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


